कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग यंत्रणेतील उप आयुक्‍त, गट-अ 
संवर्गातील पदावरील पदोन्नतीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-२ (रोजगार), 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मे, २०२२. 


संदर्भ : १) आयुक्तालयाचे क्रमांक : कौविरोवठआ-२/आस्था/अराप/(६४/१७)/३८५, 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२० चे पत्र 
२) आयुक्तालयाचे क्रमांक : कौविरोवठआ-२/आस्था/अराप/(६४/१७)/५४०२, 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२१ चे पत्र 


शासन आदेश :- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक आयुक्‍त, गट-अ (वेतन बँड एस- 
१८, रु.४९१००-१५५८००) या संवर्गात कार्यरत असलेल्या खालील अधिकारी यांना उप आयुक्‍त, गट- 
अ (वेतन बँड एस २३, रु.६७७००-२०८७००) या पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात येत असून कामकाजाच्या व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने त्यांची रकाना (५) येथे 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पदावर खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


३. Uda झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यां सध्या धारण करीत | WaT प्रस्तावित पदस्थापनेचे 
नांव असलेले पद पद 
rie | 2 3 eee =. पु 
१ श्रीमती छाया | सहायक आयुक्‍त खुला = | उपआयुक्त 
अ.कुबल जिल्हा कौशल्य विकास, कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन  केंद्र,मुंबई विभागीय 
शहर आयुक्‍्तालय,कोकण 
भवन नवीमुंबई 
२ श्री.एस.जी.पवार | सहायक आयुक्‍त भ.ज.(क) | उप आयुक्त 
जिल्हा कौशल्य विकास, कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र,सिंधुदुर्ग विभागीय 
आयुक्‍्तालय,कोकण 
भवन नवीमुंबई 
(श्रीमती छाया अ.कुबल 
यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर 
रिक्‍त होणाऱया पदी) 
(दिनांक १ जून २०२२ 
रोजी पदस्थापना) 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-२ (रोजगार) 
२. सदर वर नमुद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


(१ सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायाळयाच्या विशोष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/ 
२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व पदे दिनांक २५.५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठते नुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि.ने दि.७.५.२०२१ 
च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच 
दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान 
देण्यात आले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात 
येत आहे. 


(२) वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही सहायक आयुक्त, गट-अ संवर्गाच्या दि १.१.२००४ 
रोजी प्रमाणेच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहीलव या 
पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क 
मागता येणार नाही. 


(३) त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना वा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 
४. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार महसुल वाटप नियम 
लागू होत नाही. 


५. सदर पदोन्नती अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे /नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे ते विहीत मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 
१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार शासन स्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची 
कृपया नोंद घ्यावी. 


६. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना कळविण्यात येते की, वरी पदोन्नत 
अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर 
अधिकारी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. 

9. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०५३०१६३७३२१००३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Pranali Gosavi Yadav 
Date: 2022.05.30 17:25:12 +05'30' 


(प्रणाली गोसावी- यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-२ (रोजगार) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 


. संबंधित उप आयुक्‍त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, रोजगार व 


उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता SAYA AAA) 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौडाल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुकतालयामार्फत) 


. श्रीमती छा.अ.कुबलळ, सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 


मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई हहर (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालया, नवीमुंबई 
यांचेमार्फत) 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


